यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत 
चंद्रपूर जिल्ह्यातील घरकुलांसाठी उर्वरित 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.१२१/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ जुले, २०२३ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२२/प्र.क्र.१२१/ योजना-१, 
दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३. 
२) शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२२/प्र.क्र.१२१/ योजना-१, 
दि.३१ मार्च, २०२२. 
ज्ञापन :- 
यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये, चंद्रपूर 
जिल्ह्यासाठी रु.३४,९८,१४,४००/- रक्कमेच्या २८०३ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्याच्या प्रस्तावास 
शासनाची कार्योत्तर मान्यता देवून सदरहू कामांसाठी रु.२.०० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आला आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन ज्ञापनान्वये, सदरहू घरकुलांसाठी रु.५.०० कोटी 
इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून उर्वरित निधी कामाच्या पुर्ततेनुसार व निधीच्या 
उपलब्धतेनुसार द्यावयाचा आहे. 


२. चंद्रपूर जिल्ह्यातील २८०३ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांकरीता उक्त निधी वगळता सद्य:स्थितीत 
रु.७.०० कोटी (अक्षरी रुपये सात कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या ज्ञापनाद्वारे शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच उर्वरित निधी आगामी काळात निधीच्या उपलब्धतेनुसार देण्यात येईल. 


3. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी उपसचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय 
मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, चंद्रपूर यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, चंद्रपूर यांनी वरील निधी मंजूरी दिलेल्या कामांसाठी 
वितरीत करण्यापुर्वी संदर्भाधिन शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता होत असल्याची खातरजमा 
करावी. 


५. यासाठी होणारा खर्च याबाबतचा खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी-३, मुख्य 
लेखाशिर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ 
मागासवर्गाचे कल्याण, (०१) (०३) विमुक्त जाती भटक्या जमाती यांच्याकरिता यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त 
वसाहत योजना (२२२५-ई ८२१) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या ळेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध आर्थिक 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.१२१/योजना-१ 


६. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०७१४२०४५३७४२३४ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUSHANT SHRIRANG KUMBHAR 
S U S H A N T S H R | RA N G DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER BACKWARD 
"ARTI 
> bd11b9a537ffe¢ [52794a0a12449692545 1 7ad088cf267eae 
rashtra, 
K U M B H A R seri 720900 
87Et |SHANT SHRIRANG KUMBHAR 
De 30" 


WELFARE DEP; 


(सु. श्री. कुंभार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना जिल्हास्तरीय समिती, चंद्रपूर . 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर . 
. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 


४. उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, नागपूर. 


. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

. संचालक, ग्रामीण राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई. 
. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, चंद्रपूर . 

. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, चंद्रपूर 

९. 


लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर . 

११.उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१४.सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती (योजना-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


